३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय 
गिरणारे जि. नाशिक येथील 
विविध सोयी सुविधा व अनुषंगिक 
कामांच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडे प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, सकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/ग्रारुगिरणारेविविधसुविधा,/४४०८-०९/२३, दिनांक ०२.०५.२०२३. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय गिरणारे जि. नाशिक येथीळ वर्ग-२ अधिकारी 
निवासस्थान,संरक्षण भिंत, वैद्यकीय अधिक्षक यांची कॅबिनचे बांधकाम, लिफ्ट बसविणे प्रदेशद्वार कमान 
व अनुषंगिक कामांचे रु.४९४.२१ लक्ष इतक्या रक्‍कमचे अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

२. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय गिरणारे जि. नाशिक येथील वर्गधिकारी 2 
,निवासस्थानसंरक्षण भिंत वैद्यकीय अधिक्षक यांची कॅबिनचे बांधकाम लिफ्ट बसविणे प्रदेशद्वार कमान , 
व अनुषंगिक कामांचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी तयार केले आहेत. सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च ४ टक्का व ०.५ टक्के मजूर विम्याची तरतूद, ग्रीन बिल्डींग १ 
टक्का, १० टक्के भाववाढ तसेच १८ टक्के जीएसटी इत्यादी तरतूद केली असून त्यानुसार एकूण रु. 
४९४.२१ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सोबत जोडण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 3 


Recpitulation sheet प्रमाणे त्याखालील खालील अटी व इातींच्या अधिन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शार्ती :- 


१) 


र) 


4) 


8) 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाझा वास्तुझास््रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून मंजुर 
करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवऱ्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 
खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 
करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुशास््रज्ञामार्फत THR वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर करुन 
घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम 
परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त वास्तुशास्त्रज्ञ व 
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा पत्रव्यवहार जिल्हा 
शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे व 
वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 
दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर कामकरतांन कामाची पुनरावृत्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता संबंधित 


३. 


कार्यकारी अभियंता यांनी घ्यावी. 
३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय गिरणारे जि. नाशिक येथील वर्ग-२ अधिकारी 


निवासस्थान,संरक्षण भिंत, वैद्यकीय अधिक्षक यांची कॅबिनचे बांधकाम लिफ्ट बसविणे प्रदेशद्वार कमान 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 3 


व अनुषंगिक कामावरील खर्च सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ९, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०४- सार्वजनिक आरोग्य २००, इतर 
कार्यक्रम (००), (00)(09) मोठी बांधकामे कार्यक्रम (४२१००१४१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात येईल. 

४. 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय गिरणारे जि. नाशिक येथील वर्ग-२ अधिकारी 
निवासस्थान,संरक्षण भिंत, वैद्यकीय अधिक्षक यांची कॅबिनचे बांधकाम लिफ्ट बसविणे प्रदेशद्वार कमान 
व अनुषंगिक कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, 
आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१५१२५१५९३०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


ASHOK On ON ASHK MAROT! 
ल्न 
ATRAM Date: 2028.06 18 16:48:19 +0540 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 


one GS —& 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 3 


१०. वैद्यकीय अधिक्षक ग्रामीण रुग्णालय, गिरणारे जि. नाशिक. 

११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


SL Se ee 


G, 


Name of Work - Providing Miscellenous facility for Rural Hospital At Girnare fal. Dist. Nashik ital At Girnare Tal. Dist. Nashik 


Revised Recapitulation sheet 


Name of Work - Providing Miscellenous facili 


| 
Building proper (Area=Sq.mt en See ae See 
Construction of Residential staff Quarter for 607.71 2 eS eee 
Class II (4 Quarters) 
aa 
a 
as 
Construction of Dharmashala with M25 or 
a ee वाहत मी 
ees EE eee 
we! ee See 
i ree Yee 
पळाल्या. ee श्यामल 
_____|_500.0 [TD 
External Drainage System 
Bet Gee eee 
po Tota (3) | 2834958 
ee eee ee लिडॉगिॉबॉमिबिकर्था 
पुलाला oes eae 
hee Se: es TN 
eee ee ee 
ek Bh Eee See 
Retaining Wall Dns Sn: es a 
eee ee जोक 
Soil Investigation 0.5% on a aoe eee Cee 
CC Drains and C/D Works a महामाकातीत, डमी 
ae eee ee 
pT Tota (BY 
eet eee See eee 
a काली आल ee 
Under ground Water main storage and ESR 
| ee ee Same meen 
: ७139000001 
an a ro 
| a es a महमयानमतताहा 


a 
: U 
een as 


AL 


| Total (0) | 6400.00 
+B+C=P | _37577188.03 


1133983.49 
187885.94 


a ~~ See 
TOTAL PROJECT COST 


ay Rs. In Lakhs क 


